शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे 
किमान वय निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:आरटीई-२०१९/प्र.क्र.११९/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जुले, २०१९ 


संदर्भ:- 
area शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.: आरटीई-९८१४/प्र.क्र.१६०/एस.डी-१, 
दिनांक २१ जानेवारी, २०१५, दिनांक 23 जानेवारी, २०१५ व दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ 


प्रस्तावना:- 
शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय ३० सप्टेंबर या मानीव दिनांकास प्ले-ग्रुप/नर्सरीसाठी 


३ वर्षे पूर्ण व इयत्ता पहिलीसाठी ६ वर्षे पूर्ण असे संदर्भिय शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले 


आहे. बालकांच्या किमान वयामध्ये गठिथिळता आणण्याबाबत शासनाकडे निवेदने प्राप्त होत आहेत. 


त्यास अनुसरुन शाळा प्रवेशासाठी बालकांच्या किमान वयामध्ये शिथिलता देण्याबाबतची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 
शासन निर्णय:- 


शाळा प्रवेशासाठी बालकांच्या किमान वयामध्ये जास्तीत जास्त १५ दिवसांची शिथिलता 


देण्याचे अधिकार याद्वारे मुख्याध्यापकांना देण्यात येत आहेत. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७५/,पा2्यावाचओ॥9.९०५॥1 या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२५१४२८३३१८२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sa nto S h U mes h rao aie ane by Santosh Umeshrao Gaikwad य a 


331134060९ 


INumber=bc8833f9e213a7e4dfb9d2b07 19202ea52a04054e53b0c1 
a | WwW a bbf9e50c90a2cf! sh Ui rao Gaikwad 


Date: 2019.07.25 14:46:39 +05'30' 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


stalCode=400032, st=Mah: 
133ab 1 da6d64ef17879745d578b334c05c1e8151ef9 


प्रति, 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०१९/प्र.क्र.११९/एस.डी-१ 


3 
to} 


4 


) मा.सभापती, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 


o~ 


£59) 


सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
सर्व मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन,मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


9 


won 


90) मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग 

११) मा.आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, सर्व 

१४) सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 
) 
) 
) 
) 
) 


१५) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व 
१८)एन.आय.सी., पुणे 
१९) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर शिक्षणो/प्रशासन अधिकारी 
महानगरपालळिका/नगरपालिका/कटक मंडळे सर्व 
२०) गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, सर्व 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने) 
2) निवडनस्ती (कार्यासन- एसडी-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


